चंद्रपूर येथील शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालय व रुग्णालय परिसरात 
उभारण्यात येणाऱ्या १०० खाटांचे 
कर्करोग रुग्णालयासाठी स्थापित 
करण्यात येणाऱ्या “कार्यकारी 
समिती” सदस्य नियुक्तीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : जीएचसी-२०१८/प्र.क्र २५८/प्रशा-१ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन मंत्रालय, 
९ वा मजला, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक : ०७ जून, २०१९ 


वाचा : १. शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग क्रमांकः 
जीएचसी -२०१८/४१८/प्र.क्र.१६७/प्रशञा-१,दिनांक : २६.०६.२०१८ 
२. शासन निर्णय समक्रमांक : ०४.१२.२०१८ 


प्रस्तावना : 


उपरोक्त शासन निर्णय, दिनांक २६.०६.२०१८ अन्वये शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व 
रुग्णालय, चंद्रपूर संस्थेच्या परिसरात राज्य शासन (वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग) , टाटा 
न्यास ( ट्रस्ट) तसेच जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, चंद्रपूर यांच्या माध्यमातून १०० खाटांचे कर्करोग 
रुग्णालय उभारण्यास मान्यता प्रदान करण्यात sisal आहे. सदर कर्करोग रुग्णालय 
उभारण्याच्या अनुषंगाने संबधितांमध्ये करण्यात आलेल्या सामंजस्य करारातील तरतूदीनुसार 
याविषयी सदर रुग्णालयासाठी निर्माण करण्यात येणाऱ्या “कार्यकारी समिती*वर सदस्य 
नियुक्तीची बाब शासन विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


विभागाच्या नियंत्रणाखाळील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, चंद्रपूर 
संस्थेची उभारणी करण्यात येणाऱ्या परिसरात राज्य शासन (वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई), जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, चंद्रपूर व टाटा न्यास (ट्रस्ट) यांच्या माध्यमातून 
उभारण्यात येणाऱ्या १०० खाटांचे कर्करोग रुग्णालयासाठी संबधितांमध्ये सामंजस्य करार करण्यात 


शासन निर्णय क्रमांकः जीएचसी-२०१८/प्र.क्र.२५८/प्रशा-१ 


आलेला आहे. सदर विषयी संबधितांमध्ये झालेल्या सामंजस्य करारातील तरतूदीनुसार सदर 


कर्करोग रुग्णालयासाठी खालील प्रमाणे कार्यकारी समितीची स्थापना करण्यात येत आहे. 


अनु.क्रमांक समितीतील स्थान 
।__१. | जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर पदसिध्द अध्यक्ष 
2 संचालक, वैद्यकोय शिक्षण आणि | अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय 
संशोधन किंवा त्यांनी व रुग्णालय, नागपूर 
नामनिर्देशित केलेला सदस्य 
3 संबधित अधिष्ठाता पदसिध्द सदस्य सचिव 
४ टाटा ट्रस्ट १. श्री. अनिल गोयल 
eas २. श्री. रिषव कनोडिया 
५. | टाटा मेमोरियल सेंटर ३. डॉ. कैलास शर्मा , अधिष्ठाता 
(अँकेडिमिक्स) , टाटा मेमोरियल केंद्र 


२. सदर कार्यकारी समितीत नागरी समाज संघटनेतून नेमावयाच्या संचालकाच्या 


नियुक्तीबाबत स्वतंत्ररित्या आदेश निर्गमित करण्यात येतील. 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०६०७१५३०४०९२१३ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रति, 


tally signed by ARUN MURLIDHARRAO 


Digi 
DAHALE 
DN: c=IN, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=b335b52903c591 4ab29c9ba5a50897b7b 
2244d66593f50dd7 13da83860912503, 


M R [| [) H A R postalCode=400032, 
street=MANTRALAYA MUMBAI, 
serialNumber=30df743755280ct26ce97ec097823 
56380f0bc4317129bf381 eb48778f2e3d, ०५-९१, 


RAO D AH ALE o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, cn=ARUN 
MURLIDHARRAO DAHALE 


(अ.मु.डहाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल,महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२. मा.मुख्यसचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव, मा.मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई. 
४. अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


५. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


one SF & 


अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव (उद्योग), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ३पैकी२ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीएचसी-२०१८/प्र.क्र.२५८/प्रश्ञा-१ 


qo. 
११. 
१२. 
१३. 
१४. 
१५. 
१६. 
. जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर. 

. आयुक्त, चंद्रपूर महानगरपालिका, चंद्रपूर. 

. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, चंद्रपूर. 

. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई. 

. संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 

. संचालक, आयुष संचालनालय, मुंबई. 

. जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, चंद्रपूर. 

. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर 
२५. 
. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, चंद्रपूर. 

. सर्व अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय/दंत/आयुर्वेद महाविद्यालये व व संलग्नित रुग्णालये. 
. जिल्हा शल्य चिकीत्सक, चंद्रपूर. 

. जिल्हा कोषागार अधिकारी, चंद्रपूर. 

. सर्वमा.मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. सर्व मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधान परिषद यांचे खाजगी सचिव, विधान मंडळ, मुंबई. 

. मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधान मंडळ, मुंबई. 

. सचिव (वैद्यकीय शिक्षण), वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग यांचे स्वीय 


34. 


३६. 


प्रधान सचिव तथा विधी परामर्शी, विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

सचिव, विधान मंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 

महालेखापाल-२ (लेखा परिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
सहसचिव / उपसाचिव (व्यय-१३) वित्त विभाग, मंत्रालय ,मुंबई 

सर्व सहसचिव/उपसचिव, वैद्यकीय शिक्षणव औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
विभागीय आयुक्त, नागपूर. 


व्यवस्थापक टाटा न्यास (ट्रस्ट) , मुंबई. 


सहायक,मंत्रालय, मुंबई. 

उपसचिव (प्रशासन) , वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय ,मुंबई यांचे स्विय 
सहायक 

निवड नस्ती (प्रशा-१). 


पृष्ठ३पैकी३ 


